विनंती बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस-२०२१/ प्र.क्र. १३८/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१.१०.२०२१ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४(४ (दोन) आणि कलम ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२ दि.२९.७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक बांधकाम 
विभागातील खालील अधिका-यांची विनंती बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 


अ.क्र. | उप अभियंता यांचे सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
नांव कार्यालयाचे नांव 

| श्री.अभयकुमार सा.बां. उप विभाग, आवी सा.बां. उप विभाग, अचलपूर 
रंगराव बारब्दे 

२. श्री. विनय सुरेश जि.प. (बांध) उप विभाग, | मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.१, दापोली 
ads धानोरा 

३. श्री. संदेश धर्मराज | सा.बां. उप विभाग, देवरी जि.प. (बांध) उप विभाग, उमरेड 
गायकवाड 

४. | MATA. अतकरे | रा.म. उप विभाग, गोंदिया उप अभियंता, संकल्पचित्र Yoo विभाग, 

नागपूर 
प्‌. श्री. पराग नगराळे | जि.प. (बांध) उप विभाग, | सा.बां. उप विभाग क्र.३, नागपूर 
नागपूर 


सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 


अ.क्र. | उप अभियंता यांचे सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
नांव कार्यालयाचे नांव 


| श्री. नरेश अघम जि.प. (बांध) उप विभाग, | सा.बां. उप विभाग, अंजनगांव सूर्जी 
बाळापूर जि. अकोला 


२. श्री. अनिल निंबाजी | WATTS. योजना, | जि.प. (बांध.) उप विभाग, नाशिक 
पाटील बुलडाणा  दि.२.६.२०२० 
पासून कार्यरत 


शासन आदेशा, क्रमांकः एलटीएस-२०२१/ प्र.क्र.१३८/सेवा-२, 


अ.क्र. | उपअभियंतायांचे | सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
नांव कार्यालयाचे नांव 
३. श्री.ए.डी.काळबांडे | प्र.मं.ग्रा.स. योजना, | उप अभियंता, अधीक्षक अभियंता, 
अमरावती प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यालय, 
अमरावती 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
अ.क्र. | उपअभियंतायांचे सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
नांव कार्यालयाचे नांव 
णि श्री. अस्मिता देशामुख | जागतिक बँक प्रकल्प उप | सहायक संशोधन अधिकारी, 
(नागवडे) विभाग क्र.२, औरंगाबाद दक्षता व गुण नियंत्रण प्रादेशिक 
प्रयोगशाळा, औरंगाबाद 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण 
अ.क्र. | उपअभियंतायांचे सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
नांव कार्यालयाचे नांव 
षि श्रीम. स्नेहल प्र. सहा. अधी. अभियंता, सा.बां. | सा.बां. उप विभाग क्र.५, ठाणे 
काळबर मंडळ, ठाणे 
२. श्री. एस.डी. चौधरी । व्यवस्थापक, बी.डी. डी. | सा.बां. उप विभाग, भिवंडी जि.ठाणे 
चाळ, वरळी 
३. श्री. ए.जी. इनामदार | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास | सा.बां. उप विभाग, मालेगांव 
महामंडळ, मुंबई जि. नाशिक 
४. | att श्रीकांत व्ही. | सा.बां. उप विभाग क्र.१, | सा.बां. उप विभाग, माणगांव 
गणगणे श्रीवर्धन जि. रायगड 
५. | श्रीमती संपदा | उप अभियंता तथा कार्यासन | सा.बां. उप विभाग, कल्याण जि.ठाणे 
अ.मोहरीर अधिकारी, सा.बां.विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
६. । श्रीम. मंजुषा म. | उप अभियंता तथा कार्यासन | उप कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर, 
कुळकर्णी अधिकारी, सा. बां. विभाग, | सा.बां. विभाग, मुंबई 
मंत्रालय, मुंबई 
७. श्री. संतोषकुमार | सा.बां. उप विभाग क्र.३, | सा.बां.उप विभाग, लोहारा जि.उस्मानाबाद 
घोडके मुरबाड 
८. | श्री. शरद वसंतराव | विद्यापीठ अभियंता, मुंबई | उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
राणे विद्यापीठ, मुंबई सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


(प्रशासकीय कारणास्तव) 


श्री.अंजली 
जियालाल वैद्य 


qo घटक विभाग क्र.३, 
कोकण भवन, नवी मुंबई 


उप अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण 
मंडळ, नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस-२०२१/ प्र.क्र.१३८/सेवा-२, 


अ.क्र. । उप अभियंता यांचे | सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
नांव कार्यालयाचे नांव 
| SAAR दस्तगीर | मुंबई महानगर प्रदेश विकास | उप अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
शेख प्राधिकरण, मुंबई महामंडळ, मुंबई 
_ श्री. रिवेका ओहोळ । उप अभियंता तथा कार्यासन | उप अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, 
अधिकारी, सा.बां. विभाग, | आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मंत्रालय, मुंबई 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
अ.क्र. | उप अभियंता यांचे | सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
नांव कार्यालयाचे नांव 
hae श्री. सुभाष दं. सहायक अधीक्षक अभियंता, | सा.बां. उप विभाग क्र.१, शिरपूर जि.धुळे 
सुर्यवंशी सा.बां. मंडळ, धुळे 
२. श्री.महेश प्रतापराव | उप अभियंता, दक्षता व गुण | प्रकल्प उप विभाग, बीओटी, नाशिक 
पाटील नियंत्रण मंडळ, नाशिक 
३. | श्रीम.सविता सा.बां. प्रा.विभाग कार्यालय, | उप अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, 
बबनराव भंडारे नाशिक नाशिक 
४. | a. अनुराधा संजय | संकल्पचित्र पुळ विभाग, | उप कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग 
शेळके नाशिक विभाग, धुळे 
५. श्री. चेतन वि. | मुख्य अभियंता, सा.बां. oe. | सा.बां. उप विभाग क्र.१, कळवण जि. 
बिरारीस विभाग कार्यालय, नाशिक । नाशिक 
६. श्री.संजय लक्ष्मण | उप अभियंता, प्रधानमंत्री जि.प. (बांध.) उप विभाग, पालघर 
कुलकर्णी ग्रामसडक योजना, 
अहमदनगर 
२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांना नवीन 


नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


३. 


उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण 


अहवाल शासनास विनाविलंब शासनास सादर करावा. उपरोक्‍त अभियंत्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील 
प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या अभियंत्यांनी 


बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न 


झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच त्यांचे 


लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस-२०२१/ प्र.क्र.१३८/सेवा-२, 


नियमातील तरतूदी लक्षता घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदली करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने 
सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

४. संबंधित अधिकाऱ्यांना नविन पदस्थापनेच्या पदावर रूजू होण्यासाठी पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता 
तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

५. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी 
पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित 
अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, 
जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, 
१९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु 
नयेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२११५५८४२८४१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Patil Swati Sachin 

(स्वा.सं पाटील) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Patil Swati Sachin 
DN: 


प्रत, 


सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर/मुंबई 
३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
. मुख्य अभियंता, आदिवासी बांधकाम व्यवस्थापना कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
६. सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक (प्रशा), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर/अकोला/नाशिक/बीड/पालघर 
. अधिदानव लेखाधिकारी, वांद्रे/मुंबई 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/नाशिक 
१२. अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र (पूल व इमारती) मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१३. अधीक्षक अभियंता, सा.बां. (आदि.) मंडळ, नाशिक 
१४. सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
यांच्या मार्फत. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस-२०२१/ प्र.क्र.१३८/सेवा-२, 


१५. मा. मंत्री (सा.बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम)/ 
मा.राज्यमंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

१७. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


